महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद वर “राज्य 
विधानमंडळाचे मुस्लिम सदस्य” व या संवर्गातून 
सदस्य नियुक्तीच्या निवडणूकीसाठी अनुदान 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१८/प्र.क्र.१२२/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३०.०३.२०१९ 


वाचा - 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं २०१८/प्रक्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिल, २०१८ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं २०१८/प्रक्र.६९/अर्थ-३, दि.२५ जानेवारी, २०१९ 

३) जिल्हाधिकारी,मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे पत्र क्र. ईएलएन/टे-१/वक्फ 
निवडणूक/अनुदान/२०१९/८३५, दि.२५ मार्च, २०१९ 

जिल्हाधिकारी,मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे पत्र क्र. ईएलएन/टे-१/वक्फ 
निवडणूक/अनुदान/२०१९/९७०, दि.२८ मार्च, २०१९ 


A -O 
Qo pS 


x 


प्रस्तावना 
वक्फ अधिनियम १९९५ मधील कलम १४ मधील तरतूदींनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
वर “राज्य विधानमंडळाचे मुस्लिम सदस्य” या संवर्गातून सदस्य नियुक्तीच्या निवडणूकीसाठी अनुदान वितरित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात “१३ 
कार्यालयीन खर्च” या उद्दीष्टासाठी सुधारित अंदाजमध्ये रु.२५,८५,०००/- (रुपये पंचवीस Greg पंचाऐंशी हजार 
मात्र) इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान मंजूर आहे. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांनी संदर्भ क्र.३ व ४ येथील परत्रांन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद वर “राज्य 
विधानमंडळाचे मुस्लिम सदस्य” व “रु.१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्ली* 
या दोन संवर्गातून निवडणूकीद्वारे सदस्य नियुक्तीसाठी अनुदान वितरित करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यास 
अनुसरुन वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन परिपत्रकांन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
आता “राज्य विधानमंडळाचे मुस्लिम सदस्य” या संवर्गातील निवडणूकीसाठी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा 
निवडणूक अधिकारी, मुंबई हहर यांचे आहरण व संवितरण कोड क्र.७१०१०००९६५ मध्ये रु.७,५३,३५६/- (रुपये 
सात लाख त्रेपन्न हजार तीनशे छप्पन मात्र) इतका निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. उपजिल्हाधिकारी व 


उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१८/प्र.क्र.१२२/का-४ 


२. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (00)(909), आयुक्‍त (00)(02) आयुक्त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, आस्थापना खर्च (२०५३१२६७) अनिवार्य १३ कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, 
मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी शासनास सादर करावे. 

३. हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं २०१८/प्रक्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिल, 


२०१८ आणि दि.२५.०१.२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१५१४२२३४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance 


M a h e द h S a d a द h | V Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=965737dc1 8a2c1 fbaf047c7a9f61259e5c65db 
981c8eaaab6c983897e53 18874, 
serialNumber=d8e4f67b3825f197df63f949fa4b661ca 
C h (0 Uu ke ka [| 6c21333d9afdb92501b830b9d0ca5c6, cn=Mahesh 
Sadashiv Choukekar 
Date: 2019.03.30 15:55:46 +05'30' 


(म.स.चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, 
३. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
४. महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
६. उपसचिव (अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. कार्यासन अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


